महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग, 


शासन आदेश क्रमांक आयपीएस- १२०७ / प्र.क्र.४४१ / पोल-१, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. दिनांक ०१ फेब्रुवारी, २००८. 


संदर्भ : १ शासन आदेश समक्रमांक, दिनांक ०१ जानेवारी, २००८, 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई याचे पत्र 
No. 29? / 1 / CB / 229 / 2007, दिनांक 03.01.2008. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई याचे पत्र क्रमांक, 
पोमसं / १ / १० / ४ / २००८, दिनाक ०९.०१.२००८, 


शासन आदेश :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) खालील तरतुदींच्या 
अनुषंगाने बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने, भारतीय पोलीस सेवेतील तसेच 
राज्य पोलीस सेवेतील, अपर पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या खालील अधिकाऱ्यांच्या, विवरणपत्रात नमूद 


केल्यानुसार, बदलीने नियुक्त्या करण्यात येत आहेत :- 


fae ane पदोन्नती नंतर 
नियुक्तीचे ठिकाण 
१ श्री. मिश्रा, , | अपर अधीक्षक, | अपर अधीक्षक, 
गोंदिया _| ( रिक्त पदी) 
२ | श्री.सत्य नारायण, , | अपर अधीक्षक, | अपर अधीक्षक, नां 
3 श्री.सुखानंद साब्दे, , | अपर अधीक्षक, उपआयुक्त, मुं 
नांदेड (रिक्त पदी ) 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना त्याच्या नियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी, महासंचालक व 
पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्यक ती कार्यवाही त्वरीत करावी. 


ye डि ४ 5 
Ce | 
NL > 0 a) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ot 


डर 


Vv 
( कैलास वि. बिलोणीकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृहे विभाग. 


(कृ.मा.प.) 


टं \\ 


९ 


0०७० ०-1 ९॥५ए८&?०091प0.भाअतराढ Scale-2004 Batch J 


